पुराभिलेख संचालनालयामार्फत “छत्रपती शिवाजी 
महाराजांची दुर्मिळ पत्रे” या प्रकाशानाचे विमोचन 
सहयाद्री अतिथी गृह, मुंबई येथील सभागृहाचे भाडे 
व अल्पोपहार खर्चाचे देयकाच्या प्रस्तावास मंजूरी 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-मपुवि-२०१८/प्र.क्र.१८१/सां.का.२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :१८ मार्च, २०१९. 


वाचा : संचालक, पुराभिलेख संचालनालय यांचे पत्र क्र.लेखा/२०/सअगृ/का.ख./२०१८- 
१९/३५७२, दि.३०.११.२०१८. 


शासन निर्णय :- 

पुराभिळेख संचालनालयामार्फत “छत्रपती शिवाजी महाराजांची दुर्मिळ पत्रे” या 
प्रकाशनाचे विमोचन हस्ते सहयाद्री अतिथी गृह, मुंबई येथील सभागृहाचे भाडे व अल्पोपहार 
खर्चाचे देयकाच्या प्रस्तावास मंजूरी मिळणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. 


२. “छत्रपती शिवाजी महाराजांची दुर्मिळ पत्रे" या प्रकाशनाचे विमोचन तत्कालीन मा. 
मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते दि.०५.०४.२०१२ रोजी सहयाद्री अतिथी गृह, मुंबई येथे झाले होते. त्यावेळी 
सभागृह भाडे व अल्पोहार खर्चाचे देयक क्र. ७४/२०१२-१३ रू. २०६००/- (रूपये वीस हजार Fela} 
फक्‍त) देयकाचा प्रस्ताव संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई यांच्याकडून सादर झाला आहे. 
त्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. या बाबतचा खर्च मागणी क्र. झेडडी-२, प्रधानशिर्ष ,२२०५ कला व संस्कृती, ,१०४ (०० 
पुराभिलेख(०१) , (०२) पुराभिलेख कार्यालय, (२२०५ १७९५) १३ कार्यालयीन खर्च या 
लेखाशिर्षाखालळी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. 3३८०/२०१८/व्यय-१५, 
दि. ८.३.२०१८ च्या अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मपुवि-२०१८/प्र.क्र.१८१/सां.का.२ 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३१८१६४६००९९२३ आहे. हा STRAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Sawant Balasaheb Ishwar 
Date: 2019.03.18 16:48:21 +05'30' 


(बाळासाहेब ईश्वर सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
२) प्रधान सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
३) उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई. 
५) आहरण व संवितरण अधिकारी तथा मुख्यछायाचित्रकार, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई. 
६) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा),मुंबई. 
७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९) कार्यासन अधिकारी, (अर्थसं.) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) निवड नस्ती, सां.का.२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


